अखिल भारतीय da शिक्षण परिषद, नवी 
दिल्ली यांनी मान्यता दिल्यानुसार एम.फार्म 
(फार्मास्युटीक्स) या अभ्यासक्रमाची प्रवेशा 
क्षमता कमी करण्यास व विद्यापीठाशी 
संलग्नता घेण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१९/प्र.क्र.२१०/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जूले, २०१९ 


वाचा :- १) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.टिईएम-२०१२/प्र.क्र.९८ 
(भाग-१)/तांशि-४, दि.३० जून, २०१२ 
२) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे क्र.वेस्टर्न/ 
१-४२५९३९११९६/२०१९/ईओए, दि.१० एप्रिल, २०१९ चे पत्र. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/ 
मान्यता/२०१९/८२७, दि.१ जुळे, २०१९. 


प्रस्तावना : 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांच्या दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन प्रवरा रुरुल एज्यकेडान सोसायटीचे कॉलेज ऑफ फार्मसी 
(मुलींचे, चिंचोळी, सिन्नर नाशिक संस्थेतील एम.फार्म (फार्मास्युटीक्स) या अभ्यासक्रमाची 
प्रवेशक्षमता कमी करणे व विद्यापीठ संलग्नता बदल करणे याबाबत संचालकांनी संदर्भाधीन 
पत्राव्दारे प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता 
दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे प्रवरा रुरुल एज्यकेशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ फार्मसी (मुलींचे), 
चिंचोली, सिन्नर नाशिक संस्थेतील एम.फार्म (फार्मास्युटीक्स) या अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता १८ 
वरुन ९ इतकी करण्यास सोबतच्या Annexure मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.२१०/तांशि-४ 


२. तसेच सदर संस्थेतील एम.फार्म (फार्मास्युटीक्स) या अभ्यासक्रमास सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठाची संलग्नता घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. ही मान्यता वर नमूद दि.३० जून, २०१२ च्या शासन निर्णयातील व इतर अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


os सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०७०५१५०७३२५२०८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 


SANJAY 
AUDUMBAR 
DHARURKAR ramon 
(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


7be6bee23011448b7Fc64 


79 780fbef1d35a1 
|= HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SANJAY. 
HARURKAR 

15: 


प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
३) कुलसचिव, एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ, मुंबई. 
४) कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 
) 
) 


५) संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक),भारत सरकार,मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

८) विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्श्युरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९) निवड नस्ती / तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Annexure 
Higher and Technical Education Department, G.R. No. TEM-2019/C.R.210/TE-4, Dated: 5 July, 2019 


Institute |Permanent |Institute Institute Institution |Program {University Course |[Name of 
Level Course 


20 


19 
5201 ]1-7711233 |PRES'S Chincholi, Tal, }Nashik Unaided - {Pharmacy |Savitribai Phule, {Post Pharmaceutics | 1st Shift]/Full EoA only 
College of Private Pune University |Graduate Time 
Pharmacy (For 


